अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांकरिता 
पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी अधिछात्रवृत्ती 
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरवणी २०२३/प्र.क्र. १२२/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०६/०२/ २०२४. 


संदर्भ- 


१. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. अछावृ २०२२/प्र.क्र.१३४/ का.१९, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२३ 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे मार्फत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या 
उमेदवारांना भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठ / महाविद्यालय / संस्था यामध्ये कोणत्याही विषयात 
पूर्णवेळ व नियमितरित्या पी.एच.डी. करण्यासाठी अधिकतम पाच वर्षासाठी फेलोशिप द्वारे 
अर्थसहाय्य करणे या हेतुने अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांकरिता पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 
अधिछात्रवृत्ती या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना संदर्भ १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. सदर योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी निधी वितरीत करणेची बाब झासनाच्या 
विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय- 

अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांकरिता पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी अधिछात्रवृत्ती या 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु. ११२५.०० लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण पुणे यांना या अगोदर वितरीत करण्यात आला असून रू.१०९३.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे . 


२. उपरोक्त नमूद रु.१०९३.०० लक्ष इतका निधी (रु. दहा कोटी त्र्यात्नव लक्ष फक्त) खर्च मागणी 
क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग यांचे 
कल्याण, उपमुख्य ळेखाशीर्ष ०२ अनुसुचित जमातीचे कल्याण गौण, शीर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, गट शीर्ष (०१) जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपाययोजना, उप गट शीर्ष (०१)(७५) अनुसुचित 
जमातीच्या उमेदवारांकरिता पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती ( लेखाशीर्ष २२२५ 
७७३) बाब ३४, शिष्यवृत्या/विद्यावेतने यामधील सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या निधीतून करण्यात यावा . 

३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला 
आहे. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी 
तातडीने आहरीत करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी २०२३/प्र.क्र. १२२/ का. १९ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९/२०२४ /व्यय १४, दिनांक 
१२/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०६११५९४८८८२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN SHRIPATI 
KHANDEKAR 


(स.श्री.खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३ मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
, सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
प्‌. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 
६. सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
ी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०. मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१४. सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 
१६. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१७. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
१९. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
२०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
२१. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२२. शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२७. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२८. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२९. निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


